Modified Electronics Manufacturing Clusters 
(EMC 2.0) या योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी 
करण्याकरीता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ 
यांची अंमलबजावणी यंत्रणा (Implementing Agency) 
म्हणून नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- संकीर्ण२०२०/ प्र.क्र.२४०/ उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ सप्टेंबर, २०२० 
संदर्भ :- १) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धोरण अधिसूचना 
दि.२५/०२/२०१९ 
२) केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, EMC २.० योजना अधिसूचना दि.०१/०४/२०२० व 
मार्गदर्शक सूचना दि.०१/०६/२०२० 
प्रस्तावना :- 
केंद्र शासनाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने National Policy on Electronics- २०१९ हे 
नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०१९ च्या अधिसूचनेद्वारे घोषित केले आहे. या धोरणांतर्गत 
इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान विभागाने दि.०१/०४/२०२० च्या अधिसूचनेद्वारे ॥॥०७॥७0 Electronics 
Manufacturing Clusters (EMC २.०) ही सुधारीत योजना जाहीर केली असून यासंदर्भातच्या मार्गदर्शक सूचना 
दि.०१/०६/२०२० रोजी जाहीर केल्या आहेत. 


2. EMC 2.0 या योजनेअंतर्गत Electronics Manufacturing Clusters (EMC) व Common Facility Centers 
(CFCs) याकरीता आर्थिक मदत करण्यात येणार असून EMC प्रकल्पांसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्केच्या मर्यादेत 
(१०० एकर करीता रुपये ७० कोटीपर्यंत) आर्थिक मदत ही केंद्र शासनाकडून होणार असून उर्वरीत ५० टक्के आर्थिक 
मदत संबंधित राज्य शासन वा राज्य नियोजन प्राधिकरण यांच्यामार्फत प्राप्त होणार आहे. तर CFCs करीता प्रकल्प 
खर्चाच्या ७५ टक्केच्या मर्यादेत (रुपये ७५ कोटीपर्यंत) आर्थिक मदत ही केंद्र शासनाकडून होणार असून उर्वरीत २५ 
टक्के आर्थिक मदत संबंधित राज्य शासन वा राज्य नियोजन प्राधिकरण यांच्यामार्फत प्राप्त होणार आहे. राज्यामध्ये 
या योजनेची सक्षमपणे अंमलबजावणी करण्याकरीता राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा (State Implementing Agency) 
म्हणून नियुक्‍त करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


Modified Electronics Manufacturing Clusters (EMC २.० या योजनेची राज्यामध्ये सक्षमपणे 
अंमलबजावणी करण्याकरीता “महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)” यांची राज्य अंमलबजावणी यंत्रणा 
(State Implementing Agency) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. MIDC यांनी केंद्रशासनाच्या उपरोक्‍त योजनेचा 
राज्यास लाभ होणेसाठी SAA प्रयत्न करावेत व सर्वतोपरी उपाययोजना कराव्यात. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर०२०/ प्र.क्र.२४०/ उद्योग-७ 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००९१४१६३१०४९७१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Sanjay Shamkant 2% 3 
Degaonkar cise 
(संजय देगांवकर) 
सह सचिव (उद्योग), महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 

६. मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई 

७. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई 

११. प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२. प्रधान सचिव (ऊर्जा), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. प्रधान सचिव, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. प्रधान सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता विकास), मंत्रालय, मुंबई. 

१५. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६. सचिव (मदत कार्य व पुनवर्सन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. सचिव (कामगार), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८.विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 

१९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई. 

२०. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मुंबई. 

२१. व्यवस्थापकीय संचालक, सिडको, मुंबई. 

२२. महापालिका आयुक्त, सर्व महानगर पालिका, महाराष्ट्र राज्य. 

२३. संचालक, नगररचना व मूल्यनिर्धारण, पुणे. 

२४. विभागीय आयुक्‍त, पुणे/नाशिक/नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती/मुंबई. 

२५. सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व जिल्हे. 

२६. महानिरीक्षक, नोंदणी व नियंत्रक, मुद्रांक शुल्क, पुणे. 

२७. उप महानिरीक्षक, मुद्रांक शुल्क, मुंबई. 

२८. निमंत्रक, उद्योग मित्र, मुंबई. 

२९. उद्योग सह संचालक (माहिती तंत्रज्ञान), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


es 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्णर२०२०/ प्र.क्र.२४०/ उद्योग-७ 


३०. कक्ष अधिकारी (म-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३१. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

३२. प्रधान सचिव (उद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३३. सह सचिव (उद्योग-७ यांचे स्वीय सहाय्यक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३४. निवड नस्ती (उद्योग-७. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


